महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य यांच्या 
मानधनात रु.१०,०००/- वरुन रु.५०,०००/- इतकी 
वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयोग-२०२१/प्र.क्र.१७५/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२० 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी-११/प्र.क्र.७०८/ 
मावक,दि.११ फेब्रवारी,२०१३ 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र./प्र.क्र.२००/ 
२०२२/सदस्य/मानधन/२०२२-२३/५८१//पुणे, दि०१.०९.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम,२००५ या अधिनियमातील कलम ३ च्या पोट-कलम(२) चे 
खंड (ख) व (ग) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, या अधिनियमात प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी झासन अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण 
२०२०/प्र.क्र.८४/मावक, दि.१५ जून,२०२१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य म्हणून 
नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत. सदर सदस्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 
शासन निर्णय:- 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्यांना सद्यस्थितीत मिळणाऱ्या 
प्रतिमाह रु.१०,०००/- मानधनामध्ये वाढ करुन ती प्रतिमाह रु. ५०,०००/- करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. sae Pte fad विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०१/२३/साऊ, दि. 29.99.2023 नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२३१२१६२८३१३४ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 
N A R F N RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=93ab34830c74c1bdd18aba78607581 bb0e2e31858d9e19 
1999dca16966984dbb, postalCode=400032, st=Maharashti 
sel 


ra, 
rialNumber=6658A056228A0827243EBC94F7B8895CCED1C1604 
820C730DA4512E19C8AEF26, cn=NARENDRA WAMAN AHER 
Date: 2023.11.23 12:17:57 +05'30' 


(नरेंद्र आहेर) 
अवर अचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महादयांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२१/प्र.क्र.१७५/मावक 


३.मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव/खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (सर्वी, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधान भवन,मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान भवन,मुंबई. 

७. मा. मुख्यसचिव महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अप्पर मुख्य सचिव, /प्रधान सचिव/सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त महसूल 

११. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२.आयुकक्‍्त, समाजकल्याण, पुणे 

१३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. सर्व प्रादेशिक उपसंचालक (विभागीय), इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय. 
१५.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे. 

१६.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (मावक) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


